सन 2029-22 करिता 

सन २०२१-२२ या वर्षाकरिता वृक्ष लागवड व 
संगोपन या कार्यक्रमांतर्गत निधी वितरण 
लेखाशिर्ष (२४०६ A २५६) 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक अर्थसं २०२१/प्र.क्र. ६५/पापु-०३ 
७वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, 
क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २९ नोव्हेंबर, २०२१. 


वाचा :- 
शासन निर्णय क्रमांक अर्थसं२०२१/प्र.क्र. ६५/पापु-०३,दिनांक : २३ नोव्हेंबर, २०२१. 


- पुरकपत्र - 


उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णय क्रमांक अर्थसं २०२१/प्र. क्र. ६५/ पापु-०३, 
दिनांक : २३ नोव्हेंबर, २०२१ मधील परिच्छेद ५ पुढे खालीलप्रमाणे उप परिच्छेद समाविष्ट 
करण्यात येत आहे. 


“ या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी प्राप्त करुन घेण्यासाठी 
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे संचालक (वित्त), श्री. राजेंद्र मडके यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून तर श्री. राजेंद्र गेंगजे, उप सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांना नियंत्रक 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


प्रस्तुत प्रकरणी होणारा खर्च “मागणी क्रमांक वाय-३, २४०६-वनीकरण व 
वन्यजीवन, ४-वनीकरण व पर्यावरण विकास, १०१- राष्ट्रीय वनीकरण व पर्यावरण विकास 
कार्यक्रम (०१) शाश्वत विकास अंतर्गत वृक्ष लागवड आणि संगोपन (१०० टक्के राज्य योजना) ०२- 
मजूरी (२४०६ ५२५६) व २१- पाणी पुरवठा व सामग्री ” (२४०६ ॥२५६) या लेखाशिर्षांखाली खर्ची 
टाकून सन २०२१-२२ च्या मंजूर आर्थिक तरतूदीतून भागविण्यात यावा ” 


सदर पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१११२९१६३४५७३६२८ असा आहे. हे 
पुरकपत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. क्क तागा 
Vasant Bhimrao Mane ‘i 
SUPPLY AND SANITATION DEPARTMENT. 
Date: 2021.11.29 16:41:47 +05'30' 


(वसंत माने) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
१. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, एक्सप्रेस टॉवर, नरिमन पॉइंट, मुंबई. 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः अर्थसं२०२१/प्र.क्र. ६५/पापु-०३ 


२. आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे. 

३. महालेखापाल (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १व २, मुंबई / नागपूर. 

४. संचालक (वित्त), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 

५. मुख्य अभियंता,महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, अमरावती / नागपूर. 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-३, बीयुडी-१८), मंत्राळय, मुंबई - ४०० ०३२. 

९. कक्ष अधिकारी ( पापु-०४/ पापु-२०), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्राळय, मुंबई- Yoo 032 
१०.निवडनस्ती (पापु-०३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


